Administrative cost to State/UT 
for implementation of scheme 
या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता 
नवीन लेखाशीर्ष घेणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आविवि-२०२३/प्र.क्र. ४१/ का. १९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 
दिनांक- ३१/०८/ २०२३. 


वाचा- 


१. जनजाती कार्य मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. ९०.४८०१६/१/ 2023/Estt 
दिनांक १९/२/२०२३. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाकडून विविध केंद्रीय योजनांच्या अंमळबजावणीसाठी राज्य शासनास निधी 
मिळत असतो. केंद्रीय निधीतुन मंजुर कार्यक्रमांच्या संनियंत्रणासाठी Administrative cost to 
State/UT for implementation of scheme ही १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०२३-२४ 
पासुन सुरु करण्यात आली आहे. सदर योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना संदर्भाधिन पत्रान्वये केंद्र 
शासनाकडुन निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. आता या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता नवीन 
लेखाशीर्षास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन आहे. 


शासन निर्णय- 

Administrative cost to State/UT for implementation of scheme या १०० टक्के केंद्र 
पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता पुढीलप्रमाणे स्वतंत्रपणे GANT घेण्यास पुढीलप्रमाणे 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


मराठी इंग्रजी 
मागणी टी-०५ Demand T-05 
क्रमांक Ne 
मुख्य २२२५ | अनुसूचित जाती, Major 2225 Welfare of 
लेखाशीर्ष अनुसूचित जमाती, Heae alg 
astes, 
उतर मागासवर्ग व Scheduled 
अल्पसंख्यांक याचे Tribes, Other 
कल्याण Backward 
v Classes and 
Minorities 
उपमुख्य ०२ अनुसूचित जमातींचे | Sub 02 Welfare of 
लेखाशीर्ष कल्याण Major Scheduled 
लेखाशीर्ष ल गग ha 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२०२३/प्र.क्र. ४१/ का. १९ 


गौण ठीर्ष ७९६ जनजाती क्षेत्र Minor 796 Tribal Area 
उपयोजना head Sub Plan 
गट ay । (09) जनजाती क्षेत्र Group (01) Tribal Area 
उपयोजना Head Sub Plan 
उप गट | (09/98) | योजनांच्या Sub (01)(76) | Administrative 
शीर्ष अंमलबजावणीकरीता | 70१? मम lana 
Head implementation 
राज्यासाठी of the schemes 
प्रशासकीय खर्च (केंद्र (Central Share 
हिस्सा १०० टक्के) ae 4 — 
F7 
(लेखाशीर्ष 2224 
FI98 9) 


२. सदर शासन निर्णय महालेखापाल, महाराष्ट्र-०१, मुंबई, यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
सं.ख वि/चा-१/ आदिवासी विकास विभाग/ युओआर-३१-२०२३-२४/४०२ दिनांक २८/०६/२०२३ 
व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक अनौसक्र ७९२/२०२३/व्यय १४ दि. २१/०८/२०२३ 
रोजीच्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करणेत येत आहे. 


३. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी उपरोक्‍त नमुद लेखाशीर्षाचा वापर करणेत यावा. 


ee 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८३११६५५५४८३२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAKASH VJJAY WAJE 
DI 


ig 

IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1b4b695a8c26d 1 40fc5c049d281 eedbf23beed 


9a89ad7526416132cf28f14776, postalCode=400032, 
t= 


st=Maharashtra, 
serialNumber=400892E5E82479E4F3C8CF46538DC917 
B7071E979796D37178D3B709E19155AB, cn=PRAKASH 
VUAY WAJE 


Date: 2023.08.31 16:57:47 +05'30° 


(प्रकाशा वि. वाजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.४०० ०३२. 
मा.मंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 

सर्व मा. मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 

सर्व मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


. सर्व मा. विधानसभा सदस्य. 
. सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य. 
९. 


मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


१०.मा. सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२०२३/प्र.क्र. ४१/ का. १९ 


११.मा. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, ग्रामविकास 
विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१२.मा. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

१३.आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

१४.सर्व उप सचिव/अवर सचिव आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१५.निबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, / खंडपीठ नागपूर / खंडपीठ औरंगाबाद. 

१६.आयुक्‍्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

१७.सर्व जिल्हाधिकारी. 

१८.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी विकास महामंडळ मर्या. नाशिक 

१९.अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नागपूर / नाशिक/ ठाणे / 
अमरावती. 

२०.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद. 

२१.शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२२.शिक्षण संचालक, (उच्च शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२३.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

२४.महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

२५.महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

२६.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२७.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२८.संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२९.निवडनस्ती (का-१९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


